RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


अ 


वर्ष ४ , अंक ७१ ] 


गुरुवार , जून १४ , २०१८ / ज्येष्ठ २४, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ११८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१८ . 

आदेश 


भारताचे संविधान. 


क्रमांक एफएसएल ०४१६ / प्र.क्र . ४१२ / पोल - ४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय , 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखाली सायबर गुन्हे , ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण आणि मानसशास्त्र विभाग स्थापन केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, इतर गोष्टींबरोबरच, उक्त संचालनालयांतर्गत न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा सहायक संचालक ( सायबर गुन्हे, ध्वनी 
व ध्वनिफीत विश्लेषण ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ सहायक संचालक " असा करण्यात आला आहे ) आणि वैज्ञानिक अधिकारी ( सायबर गुन्हे , 
ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ वैज्ञानिक अधिकारी " असा करण्यात आला आहे ) या पदांचा समावेश आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१ ९ ७४ चा २ ) याच्या कलम २९ ३ च्या पोट- कलम (१ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या , परीक्षा 
किंवा विश्लेषण प्रयोजनांसाठी सहायक संचालक आणि वैज्ञानिक अधिकारी यांची शैक्षणिक अर्हता व पार पाडावयाच्या कामकाजाचे स्वरूप 
एकसमान असल्याने , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ च्या कलम २९ ३ च्या प्रयोजनांसाठी वैज्ञानिक अधिकारी हे पद सहायक संचालक या पदाशी 
समकक्ष असल्याचे घोषित करणे शासनास आवश्यक वाटते . 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे १६२ द्वारे आणि सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ ( १८ ९ ७ चा १० ) याच्या 
कलम १५ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांना आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांना अनुसरून , महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ याच्या कलम २ ९ ३ च्या प्रयोजनांसाठी , वैज्ञानिक अधिकारी हा पदसिद्ध सहायक संचालक असेल , असे 
घोषित करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुनिल ज . सोवितकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ११८–१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून १४ , २०१८ / ज्येष्ठ २४, शके १ ९ ४० 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 14th June 2018 . 


Order 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. FSL - 0416 / CR -412/POL-4.- Whereas , the Government of Maharashtra has established the Cyber 
Crime, Tape Authentication and Speaker Identification and Psychology Divisions under the Directorate of 
Forensic Science Laboratories,Maharashtra State ; 

And whereas , the said Directorate comprises inter alia the posts of the Assistant Director 
(Cyber Crime, Tape Authentication and Speaker Identification ) of Forensic Science Laboratories (hereafter 
referred to as “ Assistant Director " ) and the Scientific Officer (Cyber Crime, Tape Authentication and the 
Speaker Identification ) of Forensic Science Laboratories (hereafter referred to as " Scientific Officer" ) ; 

And whereas, as the educational qualifications and nature of work performed (for examination or 
analysis purpose specified in sub -section ( 1) of section 293 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ) 
(2 of 1974 ), of the posts of the Assistant Director and the Scientific Officer being same, the Government 
considers it necessary to declare that, the post of Scientific Officer is equivalent to the postof the Assistant 
Director, for the purposes of section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 . 

Now , therefore , in pursuance of the powers conferred by article 162 of the Constitution of India read 
with section 15 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ), and of all other powers enabling it in that 
behalf, the GovernmentofMaharashtra hereby declares that, the Scientific Officer shall be the ex -officio 
Assistant Director, for the purposes of section 293 of the Code of Criminal Procedure , 1973 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SUNIL J. SOVITKAR 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


